कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 
यांच्या बदल्या / पदस्थापना 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः टीएफएस-१११९ /प्र.क्र. २० (३) /सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ०१ ऑगस्ट, २०१९ 


संदर्भ: सा.बां.विभाग शासन आदेशा क्रमांक: टीएफएस- १११९/प्र.क्र.६६(२७)/सेवा-१, दिनांक ०४.०६.२०१९ 


शासन आदेश :- 

संदर्भाधीन दिनांक ०४.०६.२०१९ च्या शासन आदेशान्वये, श्री.अ.म.जवंजाळ, कार्यकारी अभियंता, arg 
प्रकल्प (सा.बां) विभाग क्र.२ दर्यापूर (अमरावती) यांच्या कार्यकारी अभियंता,महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळ,मुंबई या प्रतिनियुक्‍तीच्या रिक्‍त पदावर करण्यात आलेल्या बदलीचे आदेश या आदेशान्वये रद्द करण्यात 
येत असून, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम 4(9) (ख) (ग) मधील तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने, 
श्री. अ.म.जवंजाळ यांना सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय सोयीच्या कारणास्तव कार्यकारी अभियंता, 
विशेष प्रकल्प (सा.बां)विभाग क्र.२ दर्यापूर (अमरावती) या सध्याच्याच पदावर एक वर्ष किंवा पुढील आदेशा 
होईपर्यंत, यापैकी जे प्रथम घडेल तोपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८०११९४१५३८२१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


tally signed by Palande Ki 


Palande Kisanrao Otc a jovernment f Mahi fs PWD, postalCode=400032, 


2.5.4.20=51491 1d765e05f227cdbfc1 5f18f6435e0084f59637ab95f9aefeebc40 
be 


INumber=0408959d 1a261 99fdc46e 1 3b6a0ce 1c7ecf2be242adc4459176 
abanrao न pee 


Date: 2019.08.01 19:46:50 +05'30' 


(किसनराव पलांडे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक,महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ,मुंबई 

३. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई/कोकण/ पुणे/ नाशिक/ औरंगाबाद/ अमरावती/ 
नागपूर/ राष्ट्रीय महामार्ग, नवी मुंबई, 

४. मुख्य अभियंता व प्रकल्प संचालक (बाह्य सहाय्यीत प्रकल्प) यांचे कार्यालय, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५. मुख्य अभियंता (विद्युत), मुंबई, 

६. मुख्य वास्तुझास्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
संचालक, उपवने व उद्याने, मुंबई, 


शासन आदेशा क्रमांकः टीएफएस-१११९/प्र.क्र.२० (३)/सेवा-१ 


संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कॅप पुणे, 

. सर्व अधीक्षक अभियंते,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर, 
११. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई/निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती, 
१३. श्री. अ.म.जवंजाळ,कार्यकारी अभियंता,विशेष प्रकल्प (सा.बां.)विभाग क्र.२ दर्यापूर (अमरावती), 
१४. मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१५. मा. मंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 
१६. मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१७. मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 
१८. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे स्वीय सहायक, 
१९. सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे स्वीय सहायक, 
२०. सर्व सहसचिव / उपसचिव / अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२१. सार्वजनिक बांधकाम विभाग / आस्था-१,आस्था-३,सेवा-६, संगणक कक्ष, मंत्रालय, मुंबई, 
२२. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


